राज्यातील ई-सेवा केंद्रांसाठी सन २०२४-२५ या 
वित्तीय वर्षाकरिता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग संच खरेदी 
खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८२४/प्र.क्र.१२५/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ- 


१, 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्र. इप्रवि/मेन्टेनंन्स/ व्हि.सी.उपकरणे/५९८५/२०२४-२५ क-६, (१) पुणे, दिनांक 
१५.७.२०२४. 


. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 


दिनांक १७.४.२०१५, 


, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०२४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग- 


४, दिनांक १.१२.२०१६, 


. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, ar निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 


दिनांक २४.८.२०१७, 


. प्रबंधक, सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डीनेटर, ई-कोर्टस प्रोजेक्ट, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 


दिनांक २.७.२०२४ रोजीचे पत्र, 


. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे दिनांक १४.०८.२०२४ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


प्रबंधक तथा सेंन्ट्रल प्रोजेक्ट कॉर्डीनेटर, ई-कोर्टस प्रोजेक्ट मा. उच्च न्यायालय, अपिलेट 


साईड, मुंबई यांचे कार्यालयाने संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये राज्यातील ई-सेवा केंद्रांसाठी ३२५ नग 


व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिंग संच पुरवठा करणेबाबत अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह 
व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविले आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये 
१६६ नग व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिंग संच खरेदी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास 


प्राप्त SST आहे. सदर प्रस्तावास तुरुंग उपविभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने दिनांक 
१४.८.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने, ई-सेवा केंद्रांसाठी १६६ 


नग व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग संच बसविण्याकरिताच्या खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८२४/प्र.क्र.१२५/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय: 


राज्यातील ई-सेवा केंद्रांसाठी १६६ नग व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग संच बसविण्याकरिता रु. 
८,६७,०५,१२०/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी सदुसष्ट लक्ष पाच हजार एकशे वीस फक्त) इतक्या 
रकमेचे खालील प्रमाणे नमूद तक्‍्यातील उपकरणे खरेदी खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


Sr.No. | Required Equipments No. of Total Amount in Rs 


Equipments 


1. All in One Computer System 166 Rs.1,41,38,884/- 


2. USB Based Microphone cum speaker with 166 Rs.97,94,000/- 


Built-in-Echo Canceller 


3. USB Based PTZ Web Camera for Desktop 166 Rs. 1,45,23,340/- 
Based VC System 


4. Display Unit for VC System with HDMI Cable 166 Rs.1,41,10,000/- 
5. UPS for VC System 166 Rs.1,12,88,000/- 
Ea Assistive Listening System 166 Rs.1,91,98,896/- 
ce Bluetooth Headset 166 Rs.36,52,000/- 
Total Amount in Rupees Eight Crores Sixty Seven Lakhs Five Rs.8,67,05,120/- 


Thousand One Hundred and Twenty Only. 


2 सदर खरेदी करताना उद्योग, Sal व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस- 
२०२४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ व क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.८.२०१७ चे तसेच झासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शर्तीचे 
पालन करणे बंधनकारक आहे. 


३. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५, भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र ४ नियम ७ मधील अटीस अधीन राहून 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. यावरील होणारा खर्च सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष 
२०५६ तुरुंग (०० ) (१०१) तुरूंग (००) (१९) तुरूंगातील व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग सुविधा (२०५६ ०२४२) 
(१३) कार्यालयीन खर्च, या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा 
व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात 
यावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८२४/प्र.क्र.१२५/तुरुंग-२ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०६१५०५२७४५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VINAYAK SADASHIV ” की 
C H AV A N य '230193510305163000 ता HaOUDST ARIE 


(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, गृह विभाग 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई, 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

« निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


